Business Reform Action Plan (BRAP) - 
२०२२ अन्वये Department for Promotion 


Industry & Internal Trade (DPIIT) यांनी 
सूचित केलेल्या सुधारणांवर कार्यवाही 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएसी-२०२२/प्र.क्र.१९९/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ सप्टेंबर,२०२२. 


वाचा:- 9) शासन पत्र क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०४/कामगार-९, दि.११.१२.२०१८ 
२) अधिसूचना क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कामगार-९, दि.२३.१२.२०२० 
3) संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.संऔसुवआ/सूट/ 
९९२६/११,दि.७.९.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

Business Reform Action Plan (BRAP)-2022 मधील शिफारशींस अनुसरून विकास 
आयुक्‍त (उद्योग)यांनी सुधारणा क्र.११४- कारखाने अधिनियम,१९४८ अंतर्गत कारखान्याचा परवाना 
नुतनीकरण करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानुषंगाने 
संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचेकडून कारखान्याच्या परवाना 
नुतनीकरण सेवांमध्ये स्वयंनिर्मित परवाना नुतनीकरण होण्यासाठी संगणक प्रणालीत योग्य त्या 
सुधारणा करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.०३ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला 
आहे. महाराष्ट्र कारखाने नियम,१९६३ च्या नियम ९ मधील तरतूदींमध्ये कोणत्याही कारखान्याचा 
परवाना ४ महिन्यांत नुतनीकरण करण्याची तरतूद आहे.सदर कालावधीमध्ये कार्यवाही न झाल्यास 
परवान्याचे नुतनीकरण झाले आहे (Deemed Renewal) अश्शी तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच 
उपरोक्त संदर्भ क्र. (१ व (२) येथील शासन निर्णय व अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदींस अनुसरून औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत 
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा कालावधी विहित करण्यात आलेला आहे.तथापि,विहित केलेला 
कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर स्वयंनिर्मित परवाना नुतनीकरण होण्यासाठी संगणकीय 
प्रणालीमध्ये अनुषंगिक बदल होणे आवश्‍यक आहे. त्यास अनुसरून BAM प्रकारचे बदल करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

Business Reform Action Plan (BRAP)-2022 अन्वये DPIT यांनी सुधारणा क्र.११४ 
अन्वये कारखान्याचा परवाना नुतनीकरणा संदर्भात सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यास अनुसरून 
DPIIT यांनी सुचविलेल्या सुधारणा व संदर्भ क्र. (9) येथील शासन निर्णयातील विहित तरतुदी 
विचारात घेण्यात आल्या असून, त्यानुषंगाने कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र कारखाने 
नियम,१९६३ मधील तरतुदीं अंतर्गत कारखान्याचा परवान्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी संदर्भ क्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसी-२०२२/प्र.क्र.१९९/कामगार-४ 


(9) येथील दि.११.१२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित peor कालावधी संपुष्टात 
आल्यानंतर परवान्याचे स्वंयनिर्मित नुतनीकरण (Auto-Renewal) होणेसाठी संगणकीय 


प्रणालीमध्ये आवरयक ते बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयाच्या 


अनुषंगाने संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय,मुंबई यांनी त्यांचे स्तरावरून संबंधित 


संगणकीय प्रणालीवर आवश्यक ते अनुषंगिक बदल करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१७०३०९३६१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE 
Date: 2022.09.23 Tae पैक पोकळे) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, 
मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,उप मुख्यमंत्री कार्यालय, 
मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय,वांद्रे(पू.) मुंबई-५१. 

उप सचिव (कामगार-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कामगार-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


